RNI No. MAHBIL/2009/31748 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक-अ-मध्य उप-विभाग 


वर्ष ७, अंक ७] गुरुवार , फेब्रुवारी १९८, २०२१/माघ २९, शके १९४२ [पृष्ठे १८, किंमत : रुपये २६.०० 











असाधारण क्रमांक Yo 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील (भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त) आदेश व अधिसूचना. 


नगरविकास विभाग 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५. 


क्र. एमयुएम २०१३/ प्र.क्र. ४७/ नवि -१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ 
(सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.४०) (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख “उक्त अधिनियम”असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ चे 
पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्‍तींच्या अधिन राहून, ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ चे पोट-कलम (२), (२क) आणि (3) 
यांच्या तरतुदीनुसार, शासन उद्घोषणा, नगरविकास विभाग, क्र. एमयुएम २०१३/ प्र.क्र. ४७/ नवि -१७, दि. ०४ डिसेंबर, २०२० रोजीच्या 
महाराष्ट्र शासन, असाधारण राजपत्र, यामध्ये उद्घोषणा प्रसिद्ध केली असून, शासनाने नाशिक जिल्ह्यातील ओझर या ग्रामपंचायतीचे 
स्थानिक क्षेत्र नागरी क्षेत्रामध्ये लहान नागरी क्षेत्र म्हणुन विनिर्दिष्ट करण्याच्या आणि उक्त स्थानिक क्षेत्रासाठी “ओझर नगरपरिषद” या नावाने 
नगरपरिषद गठीत करण्याचा हेतू घोषीत केला होता; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त उद्घोषणेमध्ये नमूद कालावधीत जिल्हाधिकारी, नाशिक यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या आक्षेप आणि सूचनांचा 
शासनाने विचार केला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुछेद २४३-थ च्या खंड (२) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाला, 
यासोबत जोडलेल्या 3नुसूची 'अ' मध्ये अधिक तपशीलवारपणे वर्णन केलेले उक्त स्थानिक क्षेत्र हे, लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करणे 
इष्ट वाटते ; 


त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ चे पोट-कलम (२), (२क) आणि (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
उक्त स्थानिक क्षेत्र हे, लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करीत असून, त्याकरीता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ चे पोट-कलम (२, (२क) 
आणि (३) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे, "ओझर नगरपरिषद" या नावाने नगरपरिषद गठीत करण्यात येईल. उक्त लहान नागरी क्षेत्राच्या हद्दी 
यासोबत जोडलेल्या ३नुसूची 'ब' मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील. 


भाग एक-अ (म.उ.बि.)-१०-१९ (१) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ मध्य उप-विभाग, फेब्रुवारी १८, २०२१/माघ २९, शके १९४२ 


अनुसुची - “ar 
लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिदिष्ट करावयाच्या स्थानिक क्षेत्राचे वर्णन 
ओझर गावठाणातील संपुर्ण महसूली क्षेत्र 
गट नं. १ ते २७३१ आणि संपुर्ण बाणगंगानगर गाव गट क्र. १ ते १७६ च्या सीमेसह 
पूर्व :- ओझर गावाची ब बाणगंगानगर गावाची पुर्वेकडील सीमा. 
पश्‍चिम :- ओझर गावाची पश्‍चिमेकडील सीमा. 
दक्षिण :- ओझर, अमृतनगर ब विजयनगर गावाची दक्षिणेकडील सीमा. 
उत्तर :- ओझर गावाची उत्तरेकडील सीमा. 
अनुसुची - “ब ” 


पूर्व :- ओझर ता.निफाड जि.नाशिक येथील ग. नं ७०३ चे ईशान्य टोकापासून खाली दक्षिण दिशेकडे गट नंबर ७०२, ७०८, ७०९, ७३३ 
ते ७२३७ पर्यंत उत्तर दक्षिण बांधाने पश्‍चिम बाजुपर्यंत पुढे मुंबई आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग क्र.३ ब पालखेड चारी ओलांडुन गट नं ७४२ 
चे पूर्व हद्दीने एच.ए.एल नागरी वसाहतीचे पुर्वेकडील भिंतीने दक्षिण दिशेकडे मोजे दिक्षी गावाचे पश्‍चिम हद्दीने गंगापुर कॅनाल 
ओलांडुन गट नं. ७४३, ७५० ते ७५६, ७६८ ते ७७४, ८०५ ते ८०८, ८१४ ते ८१७, ८२० ते ८२९ पर्यंत उत्तर दक्षिण बांधाची 
पश्‍चिम बाजु, सुकेणे रस्ता ओलांडुन पुढे दक्षिणेला गट नंबर ८३० पुढे बाणगंगा नदीच्या पात्राचे उत्तर बांधाने पुढे दक्षिणेकडील भाग 
बाणगंगानगर येथील गट नंबर ३२ ते ३७, ३९ ते ४१, ६८, ६९ चे पुढे पश्‍चिम हद्दीने दक्षिण बाजुकडे चारी नं. १६ ओलांडुन आग्नेय 
टोकाकडील ओझर शिवारातील गट नं १६५४ चे पुर्वेकडील बांधापर्यंत. 


पश्‍चिम :- मौजे जऊळके, ता.दिंडोरी गावाचे शिवेचे पुर्ण हद्दीने गट नंबर २१४९ च्या AEC टोकापासुन पुढे उत्तरेकडे गट नंबर २१५०, २१५१ 
चे पश्‍चिम बांधाने पुढे पश्‍चिमेकडे घागरा नाल्याच्या पात्राचे दक्षिण बाजु पर्यंत गट नंबर २३२४,२३१३ ते २३२५ चे पुढे दक्षिण बांधाने 
राष्ट्रीय महामार्ग क्र. २ मुंबई- आग्रा रोड ओलांडुन उत्तरेकडील दिशेने गट नंबर २३२६ चे AHCI टोकापासुन गट नंबर २३२७ ते 
२३३२ चे पश्‍चिम बांधाने मौजे जऊळके ता. दिंडोरी चे शिवेकडील पूर्व बाजुने गट नंबर २५०९ मधील मोहाडी पूर्व पश्‍चिम रस्ता 
ओलांडुन मौजे जानोरी ता.दिंडोरी गावाचे पुर्ण हद्दीने ओझर ता.निफाड येथील गट नंबर २५१८, २५३० ते २५३२,२५३६,२५३७ पर्यंत 
जानोरी कडे जाणारा पूर्व - पश्‍चिम रस्ता ओलांडुन गट नंबर २५३९,२५४१ ते २५४५ चे पश्‍चिम बांधाने उत्तरेकडे बाणगंगा नदी 
पात्र ओलांडुन गट नंबर ६०३ व ६०६ पर्यंत उत्तरेकडे पश्‍चिम बांधाकडील बाजु पर्यंत पुढे जानोरी ओझर पूर्व पश्‍चिम रस्ता 
ओलांडुन एच.ए.एल (मिग कारखाना ) गट नंबर २७२९ चे पश्‍चिम बाजुने जानोरी , ता. दिंडोरी गावाच्या शिवेच्या पूर्व बाजुने 
वायव्य कोपऱ्यातील एच.ए.एल (मिग कारखाना) गट नंबर २७२९ पर्यंत. 








दक्षिण :- ओझर , ता. निफाड येथील गट नंबर १६५४ च्या आग्नेय टोकापासुन नारायणगाव (खेरवाडी) गावाच्या शिवेच्या व चारी नं. १९ 
च्या उत्तर बाजुने गट नं. १६५३, १६५२, १६५१, १६५०, १६४८, १६४७, १६४६, १६४५, १६४३, १६४२, १६४१, १६४०, १६२३६, 
१६५५ ते १६५९, १६३१ ते १६३३, १६६५, १६७१, १६७५ ते १६८३, १६८५, १६८७, १६८८, १६९७ ते १६९९, १७१९, १७२१ ते 
१७२४, WOR, १७४५ ते १७४७, १७६१, १७६२ चे पश्‍चिम दिशेने सायखेडा उत्तर दक्षिण रस्ता ओलांडुन पुढे गट F १७८७, १७९१ 
ते १७९३, Wow ते १८०६ चे दक्षिण बाजुचे पूर्व पश्‍चिम बांधाने गंगापुर डावा कालवा ओलांडुन पुढे पश्‍चिम दिशेने गट नं १८५६ ते 
१८६५ पर्यंत पिंप्री ओझर रस्ता ओलांडुन गट नं २०२३, २०२६, २०२९, २०३०, २०३९ ते २०४२, २०६३, २०६६,२०६७, २०६९, 
२०७८, २०७९, २१२१ ते २१२३, २१२९ ते २१३१, २१३३ ते २१३५, २१३७ ते २१४१, २१४५, २१४६, २१४८ चे दक्षिण बाजुकडील 
पूर्व पश्‍चिम बांधाने नैक्रत्य कोपऱ्यातील गट नंबर २१४९ पर्यंत. 


उत्तर :- ओझर ता. निफाड येथील एच.ए.एल (मिग कारखाना ) गट नंबर २७२९ चे वायव्य टोकापासुन सरळ ओझर मोहाडी शिवेकडील 
पूर्व-पश्‍चिम बांधाने दक्षिणेकडील भाग पुढे गट नंबर ६५९ ते ६६३, ६६७, ६६९, ६९३ ते ६९७ पर्यंत पूर्व पश्‍चिम बांधाने 
दक्षिणेकडील बाजु पुढे दक्षिण नाला ओलांडुन गट नंबर ७०३ च्या ईशान्य टोकापर्यंत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


केलास बधान, 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ मध्य उप-विभाग, फेब्रुवारी १८, २०२१/माघ २९, शके १९४२ ३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400 032 
dated the 18th February 2021 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS 
ACT, 1965. 


No. MUM-2013/C.R.47/UD-17.— Whereas, by the Government Proclamation, Urban 
Development Department, No. MUM-2013/ C.R.47/UD-17, published in the Maharashtra 
Government Gazette, Part-I-A, Extraordinary, Central Division Supplement, dated the 4th 
December, 2020, issued in pursuance of the provisions of sub-section (3) of section 3 of the 
Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah. 
XL of 1965) (hereinafter referred to as “the said Act”), the Government of Maharashtra has 
invited objections to its proposal to issue a notification under sub-sections (2), (2A) and (3) of 
section 3 of the said Act, to specify the local area of Ozar Gram Panchayat in Nashik District, 
being a smaller urban area and to constitute a Municipal Council by the name of “the Ozar 
Municipal Council” for the said smaller urban area; 


And whereas, the objections and suggestions so received by the Collector Nashik District, 
pursuant to the said Proclamation have been duly considered by the Government of Maharashtra; 


And whereas, having regard to the factors mentioned in clause (2) of article 243-Q of the 
Constitution of India, the Government of Maharashtra considers it expedient to specify the said 
local area, more particularly described in Schedule ‘A’ appended hereto, to be a smaller urban 
area; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (2), (2A) and (3) of section 
3 of the said Act, and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of 
Maharashtra hereby specifies the said local area to be a smaller urban area for which there shall 
be constituted a Municipal Council as provided in sub-sections (2), (2A) and (3) of section 3 of the 
said Act, by the name of “the Ozar Municipal Council”. The boundaries of the said smaller urban 
area shall be such as are specified in Schedule ‘B’ appended hereto. 


Schedule “ A” 
Description of the area to be specified as a smaller urban area 


Entire revenue village of Ozar having Gaothan and Gat No. 1 to 2731 & entire 
Banganganagar village & including boundry Gat No.1 to 176. 


East: Eastern boundary of village Ozar and village Banganganagar. 
West: Western boundary of village Ozar. 

South : Southern boundary of village Ozar, Amrutnagar and Vijaynagar. 
North : Northern boundary of village Ozar. 


Schedule “B” 
Boundaries of the local area to be specified as a smaller urban area 


East: Corner of S No. 703 North-east end in Ozar Tal- Niphad, Dist. Nasik to the 
downward south direction Gat No.702, 708, 709, 733 to 737 till the side of north- 


भाग एक-अ (म.उ.वि.)--१०-१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ मध्य उप-विभाग, फेब्रुवारी १८, २०२१/माघ २९, शके १९४२ 


West : 


South: 


North : 


south to west side beyond Mumbai High way & Palkhed canal Gat No. 742 - fast 
boundaries HAL civil colonies wall east side to south direction Mouje-Dikshi 
boundry to west crossing Gangapur canal Gat No. 743, 750 to 756, 768 to 774, 805 
to 808, 814 to 817, 820 to 829. Upto north south shiv / beaten path of west side. 
Beyond sukene road to south Gat No. 830, Banganga river bed north side to south 
side verge of shiv Banganganagar area Gat No. 32 to 37, 39 to 41, 68, 69 forward 
west boundry side canal No. 16 beyond to south east Ojhar (Shivar) area Gat No. 
1654 east verge. 


The corner of West South of Ojhar Gat No. 2149 and East side of Mauje Jaulke 
Tal. Dindori shive to north Gat No.2150, 2151 of west verge (बांध) to side of west 
Ghagra nala bed (पात्र) 1] south side Gat No. 2334, 2313 to 2325. continued south 
verge to National highway No.3 Mumbai-Agra Road crossing to north side Gat 
No.2326 south east end from to Gat No. 2327 to 2332 of west verge and Gat 
No.2332 alongside Nala crossing to Gat No.2311 to 2513, 2516, 2517 of west verge 
Mauje Jaulke Tal. Dindori village gate the side of east Gat No. 2509 inside Mohadi 
east, West crossing Mauje Janori Tal- Dindori village east Boundry to Ozar Tal- 
Niphad Gat No. 2518, 2530 to 2532, 2536, 2537 way to East-West road Janori 
crossing Gat No. 2539, 2541 to 2545 west verge to North Banganga river bed 
crossing Gat No. 603 & 606 till the side north to west verge of continued Janori 
Ozar East- West road crossing HAL-Mig factory Gat No. 2729 west side Janori Tal- 
Dindori village verge of east side north east corner HAL- (Mig factory) Gat No. 2729 
till. 


Ozar Tal. Niphad Gat No. 1654 of south east end from to Narayangaon (Kherwadi) 
village verge and canal No. 19 north side Gat No. 1658, 1652, 1651, 1650, 1648, 
1647, 1645, 1643, 1642, 1641, 1636, 1655 to 1659, 1631 to 1633, 1665, 1671, 1675 to 
1683, 1685, 1687, 1688, 1697 to 1699, 1719, 1721 to 1724, 1731, 1745 to 1747, 1761 
to 1762. Till Gat No. 1762 west side to Saikheda north south road crossing continue 
Gat No. 1787, 1791 to 1793, 1804 to 1806 of south side east, west verge upto 
Gangapur left canal crossing continued west direction Gat No. 1856 to 1865 till, 
Pimpri Ozar road crossing to Gat No. 2023, 2026, 2029, 2030, 2039 to 2042, 2063, 
2066, 2067, 2069, 2079, 2078, 2121 to 2123, 2129 to 2131, 2133 to 2135, 2137 to 
2141, 2145, 2146, 2148 of south side East- West verge of south east corner Gat No. 
2149 till. 


Ozar Tal. Niphad — HAL (Mig factory) Gat No. 2729 of north west end to Ozar 
Mohadi verge. East-West verge of south section continued to Ozar Sakore village 
end — verge of south section to continued Gat No. 659 to 663, 668, 669, 693 to 697 
till east west verge of south side south canal crossing Gat No. 703 north east end. 


By order and in the name of Governor of Maharashtra, 


KAILAS BADHAN, 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ मध्य उप-विभाग, फेब्रुवारी १८, २०२१/माघ २९, शके १९४२ 4 


नगरविकास विभाग 


चौथा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ 


आदेश 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५. 


क्रमांक- एमयुएम-२०१२/प्र.क्र.४७/नवि-१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती ब औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ 
(सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.४०) च्या कलम ३ चे पोट-कलम (२), (२क) आणि (३) यांच्या तरतुदीनुसार व त्यातील शक्‍तींचा वापर 
करून, शासन अधिसूचना, नगरविकास विभाग, क्र. एमयुएम २०१३/ प्र.क्र. ४७/ नवि -१७, दि. ०४ डिसेंबर, २०२० प्रसिद्ध केली असून, 
शासनाने नाशिक जिल्ह्यातील ओझर या ग्रामपंचायतीचे स्थानिक क्षेत्र नागरी क्षेत्रामध्ये लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करण्याच्या आणि 
उक्त स्थानिक क्षेत्रासाठी “ओझर नगरपरिषद” या नावाने नगरपरिषद गठित करण्याचा हेतू घोषित केला होता; 


आणि ज्याअर्थी, नव्याने गठित ओझर नगरपरिषदेशी संबंधित सर्व अधिकार व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी शासकोय अधिकाऱ्याची 
नियुक्‍ती करणे इष्ट वाटते; 


आता, त्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ब औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा.४०) याच्या कलम ३४० 
च्या पोट-कलम (२) मधील परंतुक (इ) परिच्छेद (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, तहसिलदार 
निफाड, जि. नाशिक यांची ओझर नगरपरिषद या नव्याने गठित केलेल्या नगरपरिषदेची उक्त अधिनियमांन्वये यथोचित रचना होईपर्यंत 
तहसिलदार, निफाड, जि. नाशिक यांची ओझर नगरपरिषदेशी संबंधित सर्व अधिकार व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी प्रशासक म्हणून नियुक्‍ती 
करीत आहे. 








महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


केलास बधान, 
शासनाचे उप सचिव. 


द महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ मध्य उप-विभाग, फेब्रुवारी १८, २०२१/माघ २९, शके १९४२ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400032 
dated the 18th February 2021 


Order 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS 
ACT, 1965. 


No. MUM-2013/C.R.47/UD-17— Whereas, by the Government Notification, Urban 
Development Department, No. MUM.2013/C.R.47/UD-17, dated the 4th December 2020, issued in 
exercise of the powers conferred by sub-sections (2), (2A) and (3) of section 3 of the Maharashtra 
Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah. XL of 1965), 
and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra has specified 
the local area of Ozar Gram Panchayat in Nashik District, being a smaller urban area and to 
constitute a Municipal Council by the name of “the Ozar Municipal Council” for the said smaller 
urban area; 


And whereas, it is expedient to appoint a Government Officer to exercise all powers and 
duties of the newly constituted Ozar Municipal Council till the said Municipal Council is duly 
constituted; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by paragraph (i ) of clause (e) of sub- 
section (2) of section 340 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and 
Industrial Townships Act, 1965 (Mah. XL of 1965) and of all other powers enabling it in this 
behalf, the Government of Maharashtra hereby appoints the Tahasildar, Niphad, District Nashik, 
as an Administrator of the said newly constituted Ozar Municipal Council to exercise all the 
powers and duties relating to the said Municipal Council till the said Municipal Council is duly 
constituted in accordance with the provisions of the said Act. 


By order and in the name of Governor of Maharashtra, 


KAILAS BADHAN, 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ मध्य उप-विभाग, फेब्रुवारी १८, २०२१/माघ २९, शके १९४२ 9 


ग्रामविकास विभाग 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ 
अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 


क्रमांक. झेडपीबी. २०२०/ प्र.क्र.२१/(१)/पं.रां.५.-- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (सन 
१९६२ चा महा. अधिनियम-पाच) यांचे कलम ४ चे पोट-कलम (9) यासह २५४ चे पोट-कलम (१) चा खंड (क) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन 
याद्वारे यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (५) मध्ये नमूद विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांक समाविष्ट असलेली स्थानिक क्षेत्रे 
स्तंभ (६) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून नाशिक जिल्ह्यातून वगळीत आहे. 
































अनुसूची 
अ.क्र. जिल्हा | गट निवडणूक विभाग स्थानिक ६ वगळण्याचा 
@ | @ | (३ () ५ ake 
(६) 
। . । नाशिक | 7 a ओझर गावठाणातील संपूर्ण महसुली ६ १८ फेब्रुवारी २०२१ 


गट नं. १ ते २७३१ आणि संपूर्ण बाणगंगानगर 
गाव गट क्र. १ ते १७६ च्या सीमेसह. 


पूर्व - ओझर गावाची व बाणगंगानगर 
गावाची पूर्वेकडील सीमा. 


पश्‍चिम :- ओझर गावाची दक्षिणेकडील 
सीमा. 


दक्षिण - ओझर, अमृतनगर व विजयनगर 
गावांची दक्षिणेकडील सीमा. 


उत्तर :- ओझर गावाची उत्तरेकडील सीमा. 
































महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


लहुराज माळी (भा.प्र.से. ) 
शासनाचे उप सचिव. 


ft महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ मध्य उप-विभाग, फेब्रुवारी १८, २०२१/माघ २९, शके १९४२ 


RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan, 25, Marzban Path, Fort, Mumbai 400 001, 
dated the 18th February 2021. 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 


No. ZPB-2020/CR-21/(1)/PR 5.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub- 
section (1) of section 254 read with sub-section (1) of section 4 of the Maharashtra Zilla Parishads 
and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah. V of 1962), and of all other powers enabling it in this 
behalf, the Government of Maharashtra hereby excludes from the Nashik District, the local areas 
specified in column (5) of the Schedule appended hereto, with effect from the date mentioned in 
column (6) thereof. 








Schedule 
Sr. District. Block. Electoral Local areas. Date of 
No. Division exclusion. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Nashik Ozar Ozar Entire revenue village of Ozar | 18th 
having Gaothan and Gat No. 1 | February, 
to 2731 and entire Banganga | 2021. 


Nagar village and including 
boundary Gat no. 1 to 176. 


East:- Eastern boundary of 
village Ozar and _ village 
Banganga Nagar. 


West:- Western boundary of 
village Ozar. 


South:- Southern boundary of 
village Ozar, Amrutnagar and 
Vijaynagar. 


North:- Northern boundary of 
village Ozar. 


























By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


LAHURAJ MALI, (1.A.8.) 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ मध्य उप-विभाग, फेब्रुवारी १८, २०२१/माघ २९, शके १९४२ ९ 


ग्रामविकास विभाग 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ 
अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 


क्रमांक. झेडपीबी. २०२०/ प्र.क्र.२१ /(२)/पं.रां.५.-- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (सन 
१९६२ चा महा. अधिनियम-पाच) यांचे कलम ५ यासह २५६ चे पोट-कलम (१) चा खंड (ख) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (५) मध्ये नमूद विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांकाचा GAAS असलेले स्थानिक क्षेत्रे स्तंभ 
क्रमांक (६) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ पासून नाशिक जिल्ह्याच्या ओझर गटातून वगळीत 
आहे आणि त्या प्रयोजनार्थ शासकीय अधिसूचना, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक पीएसई १०९६/प्र.क्र.११४/०५, 
दिनांक १९ सप्टेंबर १९९६ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे. 


























उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये, नाशिक जिल्ह्याशी संबंधित नोंद ५ मध्ये निफाड तालुक्‍्याशी संबंधित स्तंभ (३) मधील 
नोंदीसमोर स्तंभ (४) मध्ये * ओझर गट ” या शब्दाऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल. 








“ ओझर गट खालील स्तंभ (५) मध्ये नमूद केलेले स्थानिक क्षेत्र वगळून ”. 














अनुसूची 
अ.क्र. | जिल्हा गट निर्वाचक गण स्थानिक क्षेत्र/तालुका वगळण्याचा 
दिनांक 
(१) (२) (३) (3) (4) (६) 
| नाशिक | म णातील संपूर्ण महसूली ६ १८ फेब्रुवारी 
गट नं. १ ते २७३१ आणि संपूर्ण बाणगंगानगर गाव 2024. 


गट क्र. १ ते १७६ च्या सीमेसह. 


पूर्व :- ओझर गावाची व बाणगंगानगर गावाची 
पूर्वेकडील सीमा. 


पश्‍चिम :- ओझर गावाची दक्षिणेकडील सीमा. 


दक्षिण :- ओझर, अमृतनगर व विजयनगर गावांची 
दक्षिणेकडील सीमा. 


उत्तर :- ओझर गावाची उत्तरेकडील सीमा. 





























महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नांवाने, 


लहुराज माळी, (भा.प्र.से. ) 
शासनाचे उप सचिव. 





भाग एक-अ (म.उ.वि.)-१०-२ 


Yo 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ मध्य उप-विभाग, फेब्रुवारी १८, २०२१/माघ २९, शके १९४२ 


RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan, 25, Marzban Path, Fort, Mumbai 400 001, 
dated the 18th February, 2021. 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 


No. ZPB-2020/CR- 21/(2)/ PR 5.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of 
sub-section (1) of section 256 read with section 5 of the Maharashtra Zilla Parishads and 
Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah. V of 1962), and of all other powers enabling it in this behalf, 
the Government of Maharashtra hereby excludes from the Ozar Block of Nashik District, the 
local areas specified in column (5) of the Schedule appended hereto, with effect from the 18" day 
of February, 2021; and for that purpose amends the Government Notification, Rural Development 
and Water Conservation Department, No.PSE-1096/CR-114/05, dated the 19th September, 1996 
as follows, namely :— 


In the Schedule appended to the said notification, in entry 5 relating to Nashik District, 
against entry in column (3) relating to Niphad Taluka, in column (4), for the words " Ozar Block" 
the following shall be substituted, namely :— 


“Ozar Block excluding the following local areas specified in column (5)”. 








Schedule 
Sr. District Block Electoral Local areas Date of 
No. (2) (3) a (5) aor 
(1) 
1. Nashik Ozar Ozar Entire revenue village of Ozar| 18 February, 

















having Gaothan and Gat No. 1 
to 2731 and entire 
Banganganagar village and 
including boundry Gat no. 1 to 
176, 


East:- Eastern boundary of 
village Ozar and_ village 
Banganganagar, 

West:- Western boundary of 
village Ozar, 


South:- Southern boundary of 
village Ozar, Amrutnagar and 
Vijaynagar, 


North:- Northern boundary of 
village Ozar. 





2021. 





By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


LAHURAJ MALT, (1.A.S.) 


Deputy Secretary to Government. 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ मध्य उप-विभाग, फेब्रुवारी १८, २०२१/माघ २९, शके १९४२ 


ग्रामविकास विभाग 


बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९६१. 


क्रमांक. झेडपीबी. २०२०/ प्र.क्र. २१/(३)/ पं.रा.५. -- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, (सन १९५९ चा महा. अधिनियम-तीन) 
यांचे कलम ४ चे पोट-कलम (२) चा खंड (ख अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास 
समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून व भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ चा खंड (ग व त्यामध्ये वेळोवेळी 





श्र 











करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार व संविधानाच्या भाग- च्या उद्देशार्थ आणि स्थायी समिती जिल्हा परिषद नाशिक, ग्रामपंचायत 
ओझर, आणि ग्रामसभा ओझर यांच्याशी विचार विनिमय करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (३) 
मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले स्थानिक क्षेत्र त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून गावाचा भाग म्हणून राहणार नाही असे जाहीर 


करीत आहे. 











अनुसूची 





अ.क्र. | महसुली गाव. 


(१) (२) 


स्थानिक क्षेत्रे. 
(३) 





गाव म्हणून संपुष्टात आल्याचा 
दिनांक. 


(3) 





4 | TSX 














ओझर गावठाणातील संपूर्ण महसूली ६ 


गट नं. १ ते २७३१ आणि संपूर्ण बाणगंगानगर गाव गट क्र. 
१ ते १७६ च्या सीमेसह 





पूर्व + ओझर गावाची व बाणगंगानगर गावाची पुर्वेकडील 
सीमा. 


पश्‍चिम :- ओझर गावाची दक्षिणेकडील सीमा. 


दक्षिण :- ओझर, अमृतनगर व विजयनगर गावाची 
दक्षिणेकडील सीमा. 


उत्तर :- ओझर गावाची उत्तरेकडील सीमा. 








१८ फेब्रुवारी २०२१ 








भाग एक-अ (म.उ.वि.)-१०-३ 





महाराष्ट्राचे हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ]दशानुसारव नांवाने ९ 


RTT माळी, (भा.प्र.से.) 
शासनाचे उप सचिव. 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ मध्य उप-विभाग, फेब्रुवारी १८, २०२१/माघ २९, शके १९४२ 


RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT, 1961. 


No. ZPB-2020/CR-21/(3)/PR 5.— In exercise of the powers conferred by clause (6) of 
sub-section (2) of section 4 of the Maharashtra Village Panchayats Act (III of 1959), read with 
clause (g) of article 243 of the Constitution of India, and of all other powers enabling it in that 
behalf, and in partial modification of all earlier notifications issued in this behalf, and after 
consultation with the Standing Committee of the Nashik Zilla Parishad, Village Panchayat and 
Gram Sabha Ozar in Nashik District, the Government of Maharashtra, hereby declares that the 
local areas specified in column (3) of the Schedule appended hereto, comprising the revenue 
village Ozar as specified in column (2) thereof, shall cease to be the village, for the purpose of Part 


Bandhkam Bhavan, 25, Marzban Path, Fort, Mumbai 400 001, 
dated the 18th February 2021. 


IX of the Constitution, with effect from the date shown in column (4) thereof. 

















having Gaothan and Gat No. 1 
to 2731 and entire 
Banganganagar village and 
including boundry Gat no. 1 to 
176. 


East:- Eastern boundary of 
village Ozar and_ village 
Banganganagar. 


West:- Western boundary of 
village Ozar. 


South:- Southern boundary of 
village Ozar, Amrutnagar and 
Vijaynagar. 


North:- Northern boundary of 
village Ozar. 





Schedule 
Sr. No. Revenue Local areas. Date of cessation. 
(1) Village. (3) (4) 
(2) 
iL. Ozar Entire revenue village of Ozar 


18" February 2021. 





By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


LAHURAJ MALT, (1.A.S.) 
Deputy Secretary to Government. 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ मध्य उप-विभाग, फेब्रुवारी १८, २०२१/माघ २९, शके १९४२ १३ 


ग्रामविकास विभाग 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ 
आदेश 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक. झेडपीबी. २०२०/ प्र.क्र.२१ /(४/पं.रा.५.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ 
(सन १९६२ चा महा. अधिनियम ५) याच्या कलम ४ चे पोट-कलम (१) यासह कलम २५४ च्या पोट-कलम (१) चा खंड (क) यान्वये 
महाराष्ट्र शासनाने, शासकीय अधिसूचना, ग्रामविकास विभाग क्रमांक झेडपीबी २०२०/ प्र.क्र.२१ /पं.रा.५, दिनांक १८ फेब्रुवारी 
२०२१, याद्वारे नाशिक जिल्हा परिषदेच्या परिषद सदस्यांच्या पदावधीमध्ये, नाशिक जिल्ह्याच्या सीमांमधून, इतर गोष्टींबरोबरच 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (४) मध्ये नमूद केलेल्या निवडणूक विभागाचा समावेश असलेल्या स्थानिक क्षेत्रांना त्यांमधून 
वगळून (यात यानंतर ज्याचा निर्देश “ वगळलेले AA” असा करण्यात आला आहे) त्या सीमांमध्ये फेरफार केलेला आहे; 








आणि ज्याअर्थी, हे वगळलेले क्षेत्र आता, ओझर नगरपरिषद क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आले असून त्या क्षेत्राचा भाग बनलेला 
आहे; 


« आणि ज्याअर्थी, उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ (4) मध्ये नमूद केलेला नाशिक जिल्हा परिषदेचा परिषद सदस्य हा, उक्त 


जिल्हा परिषदेच्या, या अनुसूचीच्या स्तंभ (४) मध्ये नमूद केलेल्या, वगळलेल्या क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व करतो, असे 
महाराष्ट्र शासनाचे मत आहे; 








त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (सन १९६२ चा महा. ५) याच्या कलम २५५च्या 
पोट-कलम (२) चा खंड (ख) चा उप खंड (दोन) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि या संदर्भात समर्थ करणाऱ्या इतर 
सर्व अधिकारांचा वापर करून तसेच नाशिक जिल्हा परिषदेच्या संबंधित सदस्यास आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी 
दिल्यानंतर, महाराष्ट्र शासन याद्वारे, उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ (५) मध्ये नमूद केलेल्या, नाशिक जिल्हा परिषदेच्या सदस्यास १८ 
फेब्रुवारी २०२१ या दिनांकापासून पदावरून दूर करीत आहे. 





























अनुसूची 
अ.क्र. जिल्हा गट निवडणूक विभाग जिल्हा परिषद सदस्याचे नाव 
(9) () (3) (8) (4) 
| * | नाशिक | बोझा | = श्री. यतिन ब कदम 


























महाराष्ट्राचे हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार [दशानुसारव नावाने » 


लहुराज माळी, (भा.प्र.से.) 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग एक-अ (म.उ.बि.)--१०-३अ 


By महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ मध्य उप-विभाग, फेब्रुवारी १८, २०२१/माघ २९, शके १९४२ 


RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan, 25, Marzban Path, Fort, Mumbai 400 001 
dated the 18th February 2021 


Order 
MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 


No. ZPB-2020/CR-21/(4)/PR 5.— Whereas, by Government Notification, Rural Development 
Department No. ZPB-2020/CR-21/PR 5, dated the 18 February 2021, issued under clause (a) of 
sub-section (1) of section 254 read with sub-section (1) of section 4 of the Maharashtra Zilla 
Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah.V of 1962), the Government of Maharashtra 
during the term of the Councilor of the Nashik Zilla Parishad altered the boundaries of the 
Nashik District by excluding, inter alia, therefrom the local areas comprising the electoral 
Division mentioned in column (4) of the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “the 
excluded area”) ; 


And whereas, the excluded area have now been included in, and forms part of, the Municipal 
Council area of the Ozar Municipal Council ; 


And whereas, the Governemnt of Maharashtra is of the opinion that the Councilor of the 
Nashik Zilla Parishad mentioned in column (5) of the said Schedule, represents the excluded area 
mentioned in column (4) of the said Zilla Parishad ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (0) sub-section 
(2) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961(Mah. V of 
1962), and after giving, to the concerned councilor of Nashik Zilla Parishad, the reasonable 
opportunity of being heard and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of 
Maharashtra hereby removes with effect from the 18" day of February, 2021 the Councilor of the 
Nashik Zilla Parishad mentioned in column (5) of the said Schedule. 








Schedule 
Sr.No. District | Block | Electroral Division Name of the Zilla Parishad Councilor 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Nashik | Ozar | Ozar Shri Yatin Raosaheb Kadam 























By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


LAHURAJ MALI, (1.A.S.) 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ मध्य उप-विभाग, फेब्रुवारी १८, २०२१/माघ २९, शके १९४२ १५ 


ग्रामविकास विभाग 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ 
आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 


क्रमांक : झेडपीबी २०२०/ प्र.क्र.२१ /(५/पं.रा.५ . ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ 
(सन १९६२ चा महा. अधिनियम ५) याचे कलम ५ सह, कलम २५६ च्या पोट-कलम (१) चा खंड (ख) यान्वये महाराष्ट्र शासनाने, 
शासकीय अधिसूचना, ग्रामविकास विभाग, क्रमांक झेडपीबी २०२०/ प्र.क्र. २१ /पं.रा.५, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ याद्वारे नाशिक 
जिल्हा परिषदेच्या ओझर पंचायत समितीच्या सदस्यांच्या पदावधीमध्ये ओझर गटाच्या सीमांमधून, इतर गोष्टींबरोबरच, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (५) मध्ये नमूद केलेल्या निर्वाचक गणाचा ( इलेक्ट्रोल कॉलेजचा ) समावेश असलेल्या स्थानिक 
क्षेत्रांना त्यांमधून वगळून ( यात यानंतर ज्याचा निर्देश “ वगळलेले क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे.) त्या सीमांमध्ये फेरफार 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, हे वगळलेले क्षेत्र आता ओझर नगरपरिषद क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आले असून त्या क्षेत्राचा भाग बनलेला 
आहे 5 


























आणि ज्याअर्थी, उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ (५) मध्ये नमूद केलेले ओझर या पंचायत समितीचे सदस्य या, sat पंचायत 
समितीच्या, या अनुसूचीच्या स्तंभ (४) मध्ये नमूद केलेल्या, वगळलेल्या क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व करतात, असे महाराष्ट्र शासनाचे मत 
आहे; 








त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (सन १९६२ चा महा. ५) याच्या कलम २५७ VI 
पोट-कलम (दोनो द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि या संदर्भात समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून 
तसेच ओझर पंचायत समितीच्या संबंधित सदस्यांस आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर, महाराष्ट्र शासन याद्वारे, 
उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ (६) मध्ये नमूद केलेल्या ओझर पंचायत समितीच्या सदस्यास १८ फेब्रुवारी २०२१ या दिनांकापासून 
पदावरून दूर करीत आहे. 












































अनुसूची 
अ.क्र. | जिल्हा गट fF गण पंचायत समिती सदस्यांचे नाव 
त्य a (3) (8) (5) 
| 4 | नाशिक शि [झर ओझर टाऊनशिप । श्री. नितीन प्रभाकर जाधव. 
२ | कहे | [झर श्री. नितीन सिताराम पवार. 


























महाराष्ट्राचे हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार ]दशानुसारव नावाने » 


लहुराज माळी, (भा.प्र.से.) 
शासनाचे उप सचिव. 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ मध्य उप-विभाग, फेब्रुवारी १८, २०२१/माघ २९, शके १९४२ 


RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan, 25, Marzban Path, Fort, Mumbai 400 001, 
dated the 18th February 2021 


Order 
MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 


No. ZPB-2020/CR-21/(5)/PR 5.— Whereas, by Government Notification, Rural Development 
Department No.ZPB-2020/CR-21/PR 5, dated the 18th February 2021, issued under clause (७) of 
sub-section (1) of section 256 read with section 5 of the Maharashtra Zilla Parishads and 
Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah.V of 1962), the Government of Maharashtra during the term 
of Office of the members of the Ozar Panchayat Samiti of the Nashik Zilla Parishad, altered the 
boundaries of the Ozar Block by excluding, inter alia, therefrom the local areas comprising the 
electoral colleges mentioned in column (5) of the Schedule appended hereto (hereinafter referred 
to as “the excluded area” ); 


And whereas, the excluded area has now been included in, and forms part of, the Municipal 
Council area of the Ozar Municipal Council ; 


And whereas, the Governemnt of Maharashtra is of the opinion that the members of the 
Ozar Panchayat Samiti mentioned in column (6) of the said Schedule, represents the excluded 
area mentioned in column (5) of the said Panchayat Samiti ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (ii) of section 257 of the 
Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961(Mah. V of 1962), and after giving 
to the concerned member of Ozar Panchayat samiti, the reasonable oppourtunity of being heard 
and all other power enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby removes, 
with effect from the 18" day of February 2021, the members of the Ozar Panchayat Samiti 
mentioned in column (6) of the said Schedule. 














Schedule 
Sr. District Block Electroral Electroral Name of the 
No. Divisions Colleges Panchayat Samiti 
bers 
(1) 3 (4) (5) mem 
2 3 
(2) (3) (6) 
1 Nashik Ozar Ozar Ozar Shri. Nitin Prabhakar 
Township Jadhav. 
2 Ozar Shri. Nitin Sitaram 
Pawar. 


























By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


LAHURAJ MALI, (1.A.S.) 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ मध्य उप-विभाग, फेब्रुवारी १८, २०२१/माघ २९, शके १९४२ 9 


ग्राम विकास विभाग 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ 
आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 


क्रमांक झेडपीबी. २०२०/प्र.क्र.२१/पं.रां.५.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 
१९६५ (१९६५ चा महा.४० याच्या कलम ३ चे पोट-कलम (२), (२क) आणि (३) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र. एमयुएम २०१३/प्र.क्र.४७/नवि १७, दिनांक ४ डिसेंबर 
२०२० (यात यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने नाशिक जिल्ह्यातील 
ओझर महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्या करीता उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ चे पोट-कलम (२), (२क) आणि (३) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे ओझर नगरपरिषद या नावाने नगरपरिषद गठित करण्यात 
आली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा पाच) 
याच्या कलम २५५ च्या पोट-कलम (२) चा खंड (सहा) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (त्याने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे; 




















त्याअर्थी, आता , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम २५५ च्या पोट-कलम (२) चा 
खंड (सहा) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, असा निदेश देते की, नाशिक 
जिल्ह्यातील ओझर महसुली गावासंबधात नाशिक जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (तेने केलेला कोणताही करार 
किंवा संविदा या खालील हक्क व दायीत्वे धरून) ही, शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक एमपीएच. १९९७ / 
सीआर-६४५/५६(४७), दिनांक २० जुले १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर ओझर नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित 
झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील. 


























महाराष्ट्राचे हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ]दशानुसारव नावाने > 


लहुराज माळी (भा.प्र.से.), 
शासनाचे उप सचिव. 


शट महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ मध्य उप-विभाग, फेब्रुवारी १८, २०२१/माघ २९, शके १९४२ 


RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan, 25, Marzban Path, Fort, Mumbai 400 001, 
dated the 18th February 2021 


Order 
MAHARASHTRA ZILLA PARISHAD AND PANCHAYAT SAMITI ACT; 1961. 


No. ZPB-2020/CR-21/PR 5.—Whereas, the Government of Maharashtra, under the Notification, 
Urban Development Department, No.MUM-2013/C.R.47/UD-17, dated 4th December, 2020 
hereinafter referred to as “ the said Notification ") issued in exercise of the powers conferred by 
sub-sections (2), (2A) and (3) of Section 3 of Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act, 1965 (Mah. XL of 1965) has specified the local area of revenue 
village of Ozar in Nashik District to be a transitional area, for which a Municipal Council as 
provided in sub-sections (2), (2A) and (3) of Section 3 of the said Act , by the name of the Ozar 
Muncipal Council, is constituted; 


And whereas, pursuant to the said notification, it is expedient to issue an order for transfer 
of assets, rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it) to the successor local authority under clause (vi) of 
sub-section (2) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 
1961 (Mah. V of 1962); 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (vi) of sub-section (2) of section 
255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 ( Mah V of 1962 ), and 
of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby directs that 
all the assets, rights and liabilities of the Nashik Zilla Parishad, (including the rights and 
liabilities under any agreement or contract made by it) in respect of the revenue village Ozar in 
Nashik District shall stands transferred to and shall vest in the Nagar Parishad of Ozar 
Muncipal Council on the terms and conditions specified in the Government Resolution, Rural 
Development and Water Conservation Department, No. MPH-1997/CR-645/56(47), dated the 20th 
July 1999. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


LAHURAJ MALI (1.A.S8.), 
Deputy Secretary to Government. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI] SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


